“मोरा जेट्टी ता. उरण, जि. रायगड येथील 
जेट्टीचे मजबुतीकरण करणे” या कामाचे 
रक्‍कम  रु.१९,२२,६५,०८७/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२२/प्र.क्र.६८/बंदरे-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि-३/मोरा जेट्टी 
मजबुतीकरण/२०२२-२३/२०४१, दिनांक ४ मे, २०२२. 


प्रस्तावना : 

उरण हे Tarra ठिकाण असून या ठिकाणचा विकास झपाट्याने होत आहे. उरण येथून मुंबईकडे 
तसेच मुंबईहून उरणला कामानिमित्त ये-जा करणारे असंख्य प्रवासी आहेत. उरण ते मुंबई रस्तामार्ग साधारणतः 
७० कि.मी. चे अंतर आहे. त्यासाठी जवळजवळ दीड ते दोन तासांचा प्रवास करावा लागतो, तर भाऊचा धक्का 
(मुंबई) ते मोरा बंदर (उरण) जलमार्गाचे अंतर ५.३० नॉटिकल माईल्स म्हणजेच ९.७५ कि.मी. असून जलमार्ग 
प्रवास केल्यास त्यास साधारणतः ४५ मिनिटांचा अवधी लागतो. सद्यस्थितीत मोरा ते भाऊचा धक्का अशी 
बारमाही जलवाहतूक सेवा सुरु आहे. सदरची प्रवासी जेट्टी ही साधारणपणे सन १९३४ मध्ये बांधण्यात आलेली 
आहे. जेट्टीची लांबी ४५०.०० मी व रुंदी ५.०० मी. इतकी आहे. सदर जेट्टीचा वापर हा प्रवासी तसेच मच्छिमार 
बांधव करीत असतात. मोरा जेट्टी, ता. उरण, जि. रायगड चे मजबुतीकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“मोरा जेट्टी ता. उरण, जि. रायगड येथील जेट्टीचे मजबुतीकरण करणे” या कामाचे रक्‍कम 
रु.१९,२२,६५,०८७/- (रुपये एकोणवीस कोटी बावीस लक्ष पासष्ट हजार सत्याऐंशी फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील मुद्द्यांची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

१. संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकातील बाबीचे परिणाम, दर व मोजमापे यांची 
आकडेमोड तपासून 100% Arithmetical Check केल्याचे प्रमाणित करण्यात यावे. 

२. सदर अंदाजपत्रकातील दर राज्य दरसूची व्यतिरिक्त असल्यास त्यास सक्षम 
अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

3. प्रस्तावित बांधकाम हे 0१2 क्षेत्रात येत असल्यास केंद्र शासन तथा राज्य शासनाच्या 
प्रचलित नियमानुसार प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२२/प्र.क्र.६८/बंदरे-१ 


प्रत, 


2. 


४. बांधकामासाठी आवश्‍यक साहित्याच्या उपलब्धेकरीता स्थळ दर्शक Quarry Chart व 


उपलब्ध साहित्याचे प्रस्तावित कामाच्या क्षेत्रापासूनचे कमीत कमी अंतर संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यानी 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावे. 


प. अंदाजपत्रकामधील बाबींची तरतूद ही /॥1। या संस्थेने दिलेल्या wears ऑडिट 
अहवालास अनुसरुन घेण्यात आल्याची खातरजमा सक्षम अधिकाऱ्याकडून करण्यात यावी. 
६. अंदाजपत्रकामध्ये गृहीत धरलेले विमा चार्जेस, आकस्मिक खर्च, सल्लागाराची फी चार्जस, 


GST चार्जेस इत्यादी बाबींची तरतूद शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार घेण्यात आली आहेत, याची 
खातरजमा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी. 
७. त्या-त्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱया नियतव्ययातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
जेट्टीच्या कामासाठी नियतव्यय उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करावे. याकरीता अतिरिक्‍त 
नियतव्यय उपलब्ध करणे शाक्य होणार नाही. 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे st सं.क्र.११/राम-२, दिनांक १०.०६.२०२२ , 


नियोजन विभागाचे अनौ. सं.क्र.3१/१४६१, दिनांक १९.०२.२०२३ व ९४/१४६१, दिनांक २०.०४.२०२३ तसेच 
वित्त विभागाचे अनौ. सं.क्र.११०/२०२३/व्यय-८, दिनांक 09.03.2023 व ४०१/२०२३/व्यय-८, दिनांक 
१३.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


डर 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१११४२३१२५१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Ms 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ग Digitally signed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 
M U R L | D H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=28231 2ebca8590dedb8028575064d7754a3c5702d66 


M A D A N RA 8b43d226ef7b32ee3a517, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=7 16527D5A822F9E401 34FCE6C6C6B8E1521D5 


C66E1D2D46A3F04B04DE16DF388, cn=MURLIDHAR 
MUNDE aretha 


(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 


१०. निवडनस्ती बंदरे (१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


